नवी मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाच्या 
आस्थापनेवरील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील 
कार्यरत ठोक मानधनावरील एकूण ५० शिक्षकांच्या 
नेमणूका विहीत मार्गाचा अवलंब करून झाल्याने, सदर 
शिक्षकांना आकृतीबंधातील मंजूर व रिक्त पदांवर 
कायम करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: नमुंम-१२२२/सं.क्र.६३/प्र.क्र.१३/नवि-२८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०८ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा : १) आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. नमुंमपा/शि.वि./२०७२/२०२१, 
दि.२४.११.२०२१. 
२) आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. नमुंमपा/शि.वि./२९/२०२२, 
दि.०६.०१.२०२२. 
३) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.नमुंम/१२२२/प्र.क्र.१२४/नवि-२८, दि.१५.१२.२०२२. 
४) नवी मुंबई महानगरपालिका प्रशासकीय ठराव क्र.४५९२, दि.०८.०६.२०२३. 


प्रस्तावना: - 

नवी मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाच्या आस्थापनेवर करार पध्दतीने (कंत्राट) तात्पुरत्या 
स्वरूपात वेतनश्रेणी, किमान वेतन व ठोक मानधनावर कार्यरत सहायक शिक्षक (प्राथमिक) व सहायक शिक्षक 
(माध्यमिक) शिक्षकांना, इतर महानगरपालिकांमध्ये ज्याप्रमाणे रोजंदारीवरीळ कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे 
कायमस्वरूपी समावेशन करण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर नवी मुंबई महानगरपालिकेमधीळ करार 
पध्दतीवरील (कंत्राट) तात्पुरत्या स्वरूपातील कार्यरत असलेले शिक्षकांना, नवी मुंबई महानगरपालिका शिक्षण 
विभागाच्या आस्थापनेवरील आकृतीबंधातील मंजूर व रिक्‍त पदावंर नियमित Garda करणेबाबत शासन 
स्तरावर निर्णय घेण्याची आयुक्‍त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांनी विनंती केली आहे. 
२. नवी मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाचा आकृतीबंध दि.१५.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये 
मंजूर करण्यात आलेला आहे. सदर आकृतीबंधात सहायक शिक्षक (माध्यमिक) या संवर्गाची १३१ पदे व 
प्राथमिक शिक्षकांची ३७२ पदे नव्याने मंजूर करण्यात आलेली आहेत. आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका 
यांचे प्रस्तावाचे अवलोकन केले असता, नवी मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाच्या आस्थापनेवर करार 
पध्दतीने (कंत्राट) तात्पुरत्या स्वरूपात वेतनश्रेणी, किमान वेतन व ठोक मानधनावर कार्यरत २९ सहायक 
शिक्षक (प्राथमिक) व २१ सहायक शिक्षक (माध्यमिक) अशा एकूण ५० शिक्षकांच्या नियुक्त्या ह्या विहीत प्रक्रियेने 
(जाहिरात/लेखी परिक्षा/ मुलाखत) झालेल्या असल्याने, सदर ५० शिक्षकांच्या नियुक्त्या महानगरपालिका 
शिक्षण विभागाच्या सेवेत नियमित Vaart करण्यास पात्र ठरतात. तर प्रस्तावातील उर्वरित शिक्षकांच्या 
नियुक्त्या ह्या विहित प्रक्रिया (जाहिरात/ळेखी परिक्षा/ मुलाखत) पार न पाडता केल्या असल्याने, 
महानगरपालिकेच्या सेवेत नियमित समावेशन करण्यास पात्र ठरत नाहीत. त्यामुळे विहीत मार्गाने नियुक्‍त 
झालेल्या २९ सहायक शिक्षक (प्राथमिक) व २१ सहायक शिक्षक (माध्यमिक) अज्ञा एकूण ५० शिक्षकांच्या 
नियुक्त्या कायम करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः नमुंम-१२२२/सं.क्र.६३/प्र.क्र.१३/नवि-२८ 


शासन निर्णय: - 


नवी मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाच्या आस्थापनेवरील २९ सहायक शिक्षक (प्राथमिक) व २१ 


सहायक शिक्षक (माध्यमिक) अज्ञा एकूण ५० शिक्षकांच्या नेमणूका ह्या (जाहिरात/लेखी परीक्षा/मुलाखत) या विहीत 
मार्गाचा अवलंब करून झालेल्या असल्याने, सदर शिक्षकांना नवी मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाच्या 
आस्थापनेवर, आकृतीबंधातील मंजूर व रिक्‍त पदांवर प्राथमिक शिक्षक एस-१०, २९२००-९२३०० व माध्यमिक 
शिक्षक एस-१४, ३८६००-१२२८०० या वेतनश्रेणीत सहायक शिक्षक (प्राथमिक) विवरणपत्र “अ” व सहायक शिक्षक 
(माध्यमिक) विवरणपत्र- “ब” नुसार त्यांची नियुक्‍ती कायम करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


WAG - 


१) 


2) 


३) 


8) 


4) 


द) 


८) 


या शिक्षकांना नवी मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाच्या आकृतीबंधातील मंजूर व रिक्‍त पदांवर शासन 
निर्णयाच्या दिनांकापासून नियुक्ती देण्यात यावी. 

या शिक्षकांना पदस्थापनेच्या दिनांकापासून कायम सेवेचे तद्‌नुषंगिक लाभ (वेतन, सेवा जेष्ठता, निवृत्तीवेतन 
इत्यादी) देय राहतील. 

सदर शिक्षकांना यापूर्वी केलेल्या सेवेचे कोणतेही लाभ अथवा थकबाकी अनुज्ञेय नसेल. 

सदर शिक्षकांच्या वेतनाकरीता कोणताही निधी शासनाकडून उपलब्ध करून दिला जाणार नाही. 

सेवेत कायम करण्यापूर्वी संबंधित शिक्षकांकडून बंधपत्र घेऊन मागील कोणताही लाभ मिळणार नाही, याचा 
स्पष्ट उल्लेख करावा लागेल. 

उपरोक्त २९ सहायक शिक्षक (प्राथमिक) व २१ सहायक शिक्षक (माध्यमिक) अशा एकूण ५० शिक्षकांना स्थायी 
नेमणूक देतांना हजेरी डिफॉल्ट रेकॉर्ड, चौकशी, सेवाजेष्ठता, जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र, वैद्यकीय 
प्रमाणपत्र इत्यादी निकष तपासून नियमानुसार स्थायी नेमणूक देण्यात यावी. संबंधित शिक्षकांना या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ०६ महिन्याच्या कालावधीत जात पडताळणी, चारित्र्य पडताळणी अहवाल सादर 
करणे बंधनकारक राहील. 

सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-“अ” व “ब” शिक्षकांव्यतिरिक्‍त अन्य कोणाचीही नियुक्‍ती या पदांवर करता 
येणार नाही. 

सदर शिक्षकांची वेतनश्रेणी त्या पदाच्या विहीत केलेल्या वेतनश्रेणीपेक्षा जास्त असणार नाही, याची आयुक्‍त, 
नवी मुंबई महानगरपालिका यांनी दक्षता घ्यावी. 


९) सदर प्राथमिक शिक्षकांना त्यांच्यासाठी विहीत शैक्षणिक अर्हता व व्यावसायिक पात्रता तपासून समायोजित 


करण्याची कार्यवाही आयुक्‍त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांनी करावी. ठरावाच्या पार्श्वभूमीत नमूद 
व्यावसायिक पात्रता TET परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या प्राथमिक शिक्षकांना, सदर पदावर रूजू झाल्याच्या 
दिनांकापासून पाच वर्षाच्या कालावधीत शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे, अन्यथा 
त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात येतील. 


qo) सदर शिक्षकांचे समावेशन करतांना, महानगरपालिकेचा आस्थापना खर्च ३५% पेक्षा जास्त होत असल्याने, 


३५% आस्थापना खर्चाची अट सदर प्रकरणी Brits करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नमुंम-१२२२/सं.क्र.६३/प्र.क्र.१३/नवि-२८ 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२३११०८१६०७२९९७२५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUSHILA DHONDIRAM PAWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 


S U S H | LA DEPARTMENT, 
2.5.4.20=be0660f27b88fa30c14d66b8296a2c28478562c6fd9d1d 
360094fe1 1409501d5, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
D H O N D | RA M Pp AWA R serialNumber=2D78E8AB53FB361 9E69D852CE1492593ABC1DCE 
1DF4E081AFE790194FB65C97B, cn=SUSHILA DHONDIRAM 
PAWAR 


Date: 2023.11.08 16:08:18 +05'30' 


(सुशिला पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) आयुक्त तथा प्रशासक, नवी मुंबई महानगरपालिका, जि.ठाणे. 
३) प्रधान सचिव (नवि २), यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) उप सचिव (नवि-२८), यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२. 
) निवडनस्ती (नवि-२८) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नमुंम-१२२२/सं.क्र.६३/प्र.क्र.१३/नवि-२८ 


शा.नि.क्र.नमुंम-१२२२/सं.क्र.६३/प्र. क्र. १३/नवि-२८, दि. ०८ नोव्हेंबर, २०२३ सोबतचे 
सहाय्यक शिक्षक (प्राथमिक) “विवरणपत्र-अ” 
अ.क्र शिक्षकांचे नाव 
Sa | श्री.गणेश सुर्यभान तळेकर 
२ श्री.तुळशीराम बापूराव बाबर 
३ श्री.रणजीत सुर्यभान चौधरी 
४ श्री. नितेश जळबा गायकवाड 
षु श्रीम. रिना कैलास घाटे 
६ श्री. बाळु रामचंद्र डुकरे 
9 श्री. सुनिल शांकर दरोडा 
८ श्रीम. पूनम राजेंद्र गिरी 
९ श्रीम. हाशिकला उयामप्रित यादव 
(१७. ० श्री. दत्ता भिमराव अळसपुरे 
११. | १ श्रीम. शिल्पा संजीवन बिराजदार 
१२ श्री. प्रदिप रतन परदेशी 
१३ श्रीम. विद्या प्रशांत मगर 
१४ श्रीम. अदिती अभिजीत काळे 
१५ श्रीम. अश्विनी गणेडा होलार 
१६ श्रीम.रिता लखनलाल नागज्योती 
१७ श्री. राकेश किसनलाल बंभारे 
१८ श्रीम.प्राची अरविंद पाटील 
(श्रीम. हिमानी हितेश संखे) 
१९ श्री. भुमेशकुमार धरमदास तुरकर 
२० श्रीम. ज्योती राजेंद्र काळूगडे 
२१ श्री. देवेद्रकुमार रामेश्वर रक्‍सायाल 
२२ श्री. जयचंद चमरूलाल लिल्हारे 
२३ श्री. विश्वास सुभाष राठोड 
२४ श्री. युवराज तुकाराम चौधरी 
२५ श्री. हरद मोहनराव आंधळे 
२६ श्रीम. सोनाली खंडु सांगळे 
२७ श्री. राहूल गौतमराव निरगुळे 
२८ श्री. दिपक विठ्ठल ठाकरे 
२९ कुमारी कंचन रामआसरे यादव 
SUSHILA 


KKKKKKKKKK 


DHONDIRAM PAWAR 


शासन निर्णय क्रमांकः नमुंम-१२२२/सं.क्र.६३/प्र.क्र.१३/नवि-२८ 


शा.नि.क्र.नमुंम-१२२२/सं.क्र.६३/प्र. क्र. १३/नवि-२८, दि. ०८ नोव्हेंबर, २०२३ सोबतचे 


/सं.क्र.६३/प्र. क्र. १३/नवि- 


सहाय्यक शिक्षक (माध्यमिक) “विवरणपत्र-ब” 
अ.क्र शिक्षकांचे नाव 
Sa | श्रीम. टिकले शिल्पा तेजस 
२ श्रीम. बनसोडे प्रियांका सोमनाथ 
३ श्रीम. जाकेरा अजीजुर रहमान 
४ श्रीम. गायकवाड वर्षा दिपक 
षु श्रीम. राणे नंदिनी जितेंद्र 
g श्रीम. दिपीका विदुर भोईर 

(जुने नांव : घरत दिपीका नरोत्तम) 

७ श्रीम. तांडेल भाग्यश्री सुशांत 
८ श्रीम. लांडे मनिषा प्रकाशा 
९ श्रीम. म्हात्रे प्राचि स्वप्नेशा 
(१७. | ० श्रीम. सुनिता राहुल शिरसाट 
धिग १ श्री. SAS शोभाराम विश्वकर्मा 
१२ श्री. संदेश BRal सुर्व 
१३ श्री. दत्तात्रय बाबा व्हरगळ 
१४ श्री. पंकज रामराव शिदे 
१५ श्रीम. कावेरी सम्मय्या गोट्टीमुक्कला 
१६ श्री. दिपक कुंजीलाल कटरे 
१७ श्रीम.शैळजा चंद्रकांत तायडे 
१८ श्री. विनोद सुंदर चव्हाण 
१९ श्रीम. रत्ना संदीप पाटील 
२० श्री. योगेश देविदास शिरसाठ 
२१ श्रीम. माधुरी मनिष नाईक 


Digitally signed by SUSHILA DHONDIRAM PAWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 


S U S H | LA DEPARTMENT, 
2.5.4.20=be0660f27b88fa30c 14d66b8296a2c28478562c6fd9d1d 


360094fe1 1409501d5, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
D H O N D | R A M Pp AWA R serialNumber=2D78E8AB53FB36 1 9E69D852CE1492593ABC1DCE 

1DF4E081AFE790194FB65C97B, cn=SUSHILA DHONDIRAM 

PA\ 


Date: 2023.11.08 16:09:13 +05'30" 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


